सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे दालन 
व त्यांच्या कार्यालयाच्या नूतनीकरणाच्या स्थापत्य 
खर्चाची रक्‍कम सार्वजनिक बांधकाम विभागास 
अदा करण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नृतनी-२०२२/प्र.क्र.६/नोंदणी शाखा 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार) मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जुले, २०२२ 


१. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक : इडावि/प्रशा/द./५१११, दिनांक 92.04.2022 

२. कार्यकारी अभियंता (विद्युत), दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
यांचे पत्र क्रमांक : काअ/दमुंविवि/स्वीस/२०३७/२०२२, दिनांक ३०.०५.२०२२ 

३. शालेय शिक्षण व Hist विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक २७ जून, २०२२ 

४. कार्यकारी अभियंता, इलाखा Wer विभाग, (सा.बां.वि.), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक इशवि/आस्था/ 
द./६९३९, दिनांक ५ जुले, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार इमारतीमधील दालन क्रमांक ४२४ हे दालन 
विभागाचे सचिव व त्यांचे कार्यालयास वाटप करण्यात आलेले असून, सदर दालनाचे नूतनीकरण 
करण्यासाठी स्थापत्य काम व फर्निचरसाठी येणारा खर्च रू.२८,२१,६४९/- (अक्षरी रूपये अठ्ठावीस लाख 
एकवीस हजार सहाशे एकोणपन्नास फक्त) इतक्या रकमेस आणि वातानूकूलीत यंत्रासह 
विद्युतीकरणासाठी येणारा खर्च रू.७,७७,२६१/- (अक्षरी रूपये सात लाख सत्त्याहत्तह हजार दोनशे 
एकसष्ठ फक्त) अशा एकूण रु. ३५,९८,९१०/- (अक्षरी रुपये पस्तीस लाख अठ्ठ्याण्णव हजार नऊऱे दहा 
फक्‍त) इतक्या रकमेस संदर्भ क्रमांक ३ येथीळ शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आली आहे. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी दिनांक 
५ जुले, २०२२ अन्वये रू.२८,२१,६४९/- इतकी रक्‍कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून 
देण्याची मागणी केली आहे. त्याप्रमाणे स्थापत्य काम व फर्निचरसाठी येणारा खर्च रू.२८,२१,६४९/- 
(अक्षरी रूपये अठ्ठावीस लाख एकवीस हजार सहाशे एकोणपन्नास wad) इतकी रक्कम सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सचिव व त्यांचे कार्यालयास वाटप करण्यात BSS दालन 
क्रमांक ४२४ (विस्तार) या दालनाचे नूतनीकरण करण्यासाठी स्थापत्य काम आणि वातानूकूलीत यंत्रासह 
विद्युतीकरणासाठी येणारा एकूण खर्च रु.३५,९८,९१०/- (अक्षरी रुपये पस्तीस लाख अठ्ठ्याण्णव हजार 
Tal दहा फक्त ) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असून, सदर रकमपैकी 
स्थापत्य काम व फर्निचरसाठी येणारा खर्च रू.२८,२१,६४९/- (अक्षरी रूपये अठ्ठावीस ord एकवीस 
हजार सहाशे एकोणपन्नास फक्त) इतकी रक्‍कम सार्वजनिक बांधकाम विभागास अदा करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. याकरिता विभागाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्‍कम अर्थसंकल्पिय 
निधी वितरण प्रणालीद्वारे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी, सांकेतांक 
क्रमांक ७१०१९०३६९३ वर उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः नृतनी-२०२२/प्र.क्र.६/नोंदणी शाखा 


२. सदर खर्च “ मागणी क्रमांक ई-४, ४२०२, शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यावरील भांडवली 
खर्च, (०१) सर्वसाधारण शिक्षण, २०२ माध्यमिक शिक्षण, (००) (०४), शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण 
विभागाच्या कार्यालय इमारतीचे बांधकाम, ४२०२६२२८ ” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व 
विभागास मंजूर असलेल्या सन २०२२-२३ या वर्षाच्या आर्थिक तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०७२५१७२२०१८६२१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2022.07.25 17:45:29 +05'30' 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

५. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. महालेखापाल, १ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल, १ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

८. अर्थसंकल्प कक्ष, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. वित्त विभाग (व्यय-५/ व्यय-१४, अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. आहरण व संवितरण अधिकारी, लेखाशाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. कार्यकारी अभियंता, इलाखा sex विभाग (सा.बां.वि.) यांचे कार्यालय, बांधकाम भवन 
इमारत, मुंबई-४०० ००१ 

१४. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. निवड नस्ती (नोंदणीशाखा). 


Cc “७ A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


